महाराष्ट्र खनिज विकास निधी अंतर्गत 
राज्यातील विकास कामांना सन २०२०-२१ 
करिता देण्यात आलेली प्रशासकीय 
मान्यता रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमएसएमसी -०८१९/प्र.क्र.११/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- शासन आदेडा क्र.एमएसएमसी ०८१९/प्र.क्र.१९/उद्योग-९, दि. २९ ऑक्टोबर, २०२० 
(एकूण २३ शासन आदेश) 


शासन निर्णय - 


खनिकर्म विकास निधी अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या 


खनिकर्म विकास निधीमधून मा. लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या संबंधित जिल्हयातील विकास 


कामांकरिता येणाऱ्या अंदाजित खर्चाच्या कामांकरिता निधी वितरणाबाबत प्रशासकिय मान्यता 


देण्यात आलेले (एकूण २३) शासन आदेशा या शासननिर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०२०१११७१ ५८१९०७५११० असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SALUNKHE SHASHIKANT 


SALUNKHE RAGHUNATH 

IN: CN = SALUNKHE SHASHIKANT 
oe दी 
RAGHUNATH Date: 2020.11.17 15:29:36 +05'30 


(31. र. साळुंखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


. मा.मंत्री (उद्योग/खनिकर्म) यांचे स्वीय सहायक. 

. प्रधान सचिव (उद्योग/खनिकर्म) यांचे स्वीय सहायक 

. उप सचिव (खनिकर्म यांचे स्वीय सहायक 

. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित, नागपूर. 

५. संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय (व्यवस्थापकीय संचालक, 
महाराष्ट्र राज्य खनिकर्म महामंडळ मर्यादित, नागपूर यांचेमार्फत) 

६. निवडनस्ती (उद्योग-९) 


०८ Av AD OO 


